]ोतामध्ये किटकनाशक फवारणी करीत असताना 
विषबाधा होवून मृत्यू पावलेल्या कै. किशोर बाबु 
राठोड यांच्या वारसांना आर्थिक मदत देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्र.सीएलएस-२०२४/प्र.क्र.४८/म-३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- २९ मार्च, २०२४ 


वाचा:- 9) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र.आरएलएफ-११.०३/प्र.क्र.३१०/म-३, दि.२४.०८.२००४ 

२) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र.आरएलएफ-२०१४/प्र.क्र.३२९/म-३, दि.०५.०१.२०१६ 

3) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र.सीएलएस-२०१८/प्र.क्र.९८/म-३, दि.१९.०७.२०१८ 

४) विभागीय आयुक्त, नाशिक यांचे पत्र क्र.मशा/कार्या-२/टंचाई/२०२३/ज-३, दि.२१.०३.२०२३ 
प्रस्तावना :- 

संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये दहडातवादग्रस्त व दंगलग्रस्त आपदग्रस्तांना 
मदत देऊन त्यांचे पुनर्वसन करण्याबाबतची योजना अंमळात आणण्यात आली आहे. या घटनांमध्ये 
बाधित होणाऱ्या आपदग्रस्तांना द्यावयाच्या मदतीचे दर संदर्भाधीन H.2 येथील शासन निर्णयान्वये 
सुधारित करण्यात आले असून यामध्ये नक्षलवादी कारवायांमध्ये बाधित होणाऱ्या आपदग्रस्तांचा 
समावेश करण्यात आलेला आहे. या घटनांव्यतिरिक्‍त इतर अनेक मानव निर्मित आपत्तीच्या घटना 
घडतात जेथे अशा घटनांमधील आपदग्रस्तांना सहानुभूतीच्या दृष्टीकोनातून तातडीने मदत देणे 
MAH असते. तथापि अशा प्रकरणी मदत देण्याबाबत शासनाचे कायमस्वरूपी धोरण नसल्यामुळे 
अज्ञा आपदग्रस्तांना तातडीने मदत देण्यामध्ये अडचणी निर्माण होतात. मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ 
नागपूर यांनी जनहित याचिका क्रमांक ११३/२०१७ मध्ये दि.२२.०२.२०१८ रोजी दिलेले आदेशा 
विचारात घेऊन वर नमूद घटनेव्यतिरिक्‍त इतर मानव निर्मित घटनांमध्ये बाधित होणाऱ्या व्यक्‍तींना 
मदत देण्यासाठी स्वतंत्र योजना संदर्भाधीन क्र.३ च्या शासन निर्णयान्वये अंमलात आणण्यात आली 
आहे. 

त्यानुसार विभागीय आयुक्त, नाशिक यांनी शेतामध्ये किटकनाशक फवारणी करीत असताना 
होणाऱ्या विषबाधेमुळे मृत झालेल्या व्यक्‍तीला मदत करण्याबाबतचे संदर्भाधीन Hy च्या पत्रान्वये 
सादर केलेले प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. याप्रकरणी सर्व बाबी विचारात घेऊन शासनाने 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 

शेतामध्ये किटकनाशकाची फवारणी करीत असताना झालेल्या विषबाधेमुळे मृत झालेल्या 
खालील तक्त्यात नमूद व्यक्तींच्या वारसांस रू.४.०० लक्ष (रूपये चार लक्ष फक्त) इतकी मदत अदा 
करण्यास याव्दारे शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलएस-२०२४/प्र.क्र.४८/म-३, 


अ. विभागीय आयुक्त जिल्हा मृत व्यक्तीचे नाव वितरीत करावयाची 

क रक्‍कम (रु.लाखात) 

हि . विभागीय जिल्हाधिकारी, जळगाव श्री. किशोर बाबु राठोड ४.०० 
आयुक्‍त, नाशिक 


२. वरील मृत व्यक्तिच्या वारसदारांना अदा करावयाची रक्‍कम संबंधित विभागीय आयुक्‍तांमार्फत 
उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. कक्ष अधिकारी म-११ यांनी सदर निधी अर्थसंकल्पित वितरण 
प्रणालीवर वितरीत करावा. 
३. याबाबतचा खर्च, “मागणी क्र.सी-५, प्रधान लेखाशीर्ष-२२३५-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
०२, समाज कल्याण, १०४, वृध्द, विकलांग व निराश्रीत व्यक्तींचे कल्याण, (००)७०१८ 
अपघातग्रस्तांना आर्थिक मदत (अनिवार्य (२२३५ ०३११ ३१, सहाय्यक अनुदाने" या मुख्य 
लेखाशीर्षाखाळी सन 2023-2028 या वित्तीय वर्षाकरिता मंजूर करण्यात आलेल्या तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा आणि त्याच लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 
४. सदर प्रकरणी खर्चाचे पत्रक विहित कालमर्यादेत न चुकता महसूल व वन विभागास प्राप्त 
होईल याची संबंधित विभागीय आयुक्‍त तसेच जिल्हाधिकारी यांनी दक्षता घ्यावी. तसेच प्रचलित 
नियमानुसार मदतीचे वाटप करण्यात यावे. 
५. नियंत्रक अधिकारी यांना असेही कळविण्यात येते की, सदर मदतीची रक्‍कम विनाविलंब 
वितरीत करावी. तसेच कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च होणार नाही यांची 
दक्षता घ्यावी. अनुदान वाटपासंबंधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास तात्काळ पाठविण्यात यावे. 
याबाबतचा खर्चाचा मेळ महालेखापाल यांनी नोंदविलेल्या खर्चाशी घेण्यात यावा व महालेखापालाच्या 
ताळमेळ प्रमाणपत्रासह विनियोजन लेखे शासनाकडे तात्काळ पाठवावेत. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२४०३३०१५३२४३४७१९ असा आहे. हा आदेश 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 

SANJAY AUDUMBAR व 


2.5.4.20=637145fd393d6d5c7 13e94e6da7bc6bee2301 1448b7fc64d138630b 
9c76ae7a2, ICode=400032, st=Mi 


DHARURKAR os re tala 
(संजय धारुरकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१) विभागीय आयुक्‍त, नाशिक 

२) जिल्हाधिकारी, जळगाव 

३) महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 

४) महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
५) अधिदान व लेखाअधिकारी, मुंबई 
६) संचालक लेखा व कोषागरे, संगणक शाखा, मुंबई, 
७ कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प-१/म-११), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा जळगाव 
९) निवडनस्ती (म-३ कार्यासन) 


we आ. oe अ 


व. 2S 


पृष्ठ २ पैकी २ 


